आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत केंद्र 
पुरस्कृत कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक पिके, कापूस या 
योजनेचा सन २०१८-१९ मधील अखर्चित 
निधी सन २०१९-२० मध्ये वितरीत करण्यास 
व खर्च करण्यास मान्यता. 
लेखाशिर्ष (२४०१ अ५७५), (२४०१ अ५८४), 
(2809 A483 ), (२४०१॥६०१). 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ७/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ८ नोव्हेंबर, २०१९. 
वाचा - 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९ /प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दि.१.०४.२०१९. 
) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१९ /प्र.क्र.९२/ अर्थ-३, दि.८.०७.२०१९. 
) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, क्र. बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र.9/का-६, दि.१७.१०.२०१९. 
) oft पदुम विभागाची नस्ती क्र. राअसुअ-१०१९/ प्र. क्र.६३/ ४-अओ. 


A) -O 


0८ ww 


शासन निर्णय:- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान - वाणिज्यिक पिके (कापूस व ऊस ) या योजनेकरीता मागणी क्र. टी-५, २४०१ पीक संवर्धन, ७९६- 
जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) आदिवासी उपयोजनेंतर्गत योजना, (०१) (२३) कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- व्यापारी पिके - कापूस (केंद्र हिस्सा) (२४०१ ॥५७५), ३३- अर्थसहाय्य खाली रु. २०.८३ लाख तर 
त्यास समरुप राज्य हिऱ्याकरिता (०१) (२४) कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके- कापूस 
(राज्य हिस्सा ) ( २४०१ ॥५८४) याखाली रु. १३.८८ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आळा आहे. तसेच 
(०१) (२५) कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- व्यापारी पिके - ऊस 'केंद्र हिस्सा) (२४०१ ॥५९३ ), 
३३- अर्थसहाय्य खाली रु. २६.०६ लाख तर त्यास समरुप राज्य हिऱ्याकरिता (०१) (२६) कृषि उन्नती योजना - 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके- ऊस (राज्य हिस्सा) (२४०१ A ६०१) याखाली रु. १७.३७ लाख इतका 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर अर्थसंकल्पित निधीतून कापूस पिकाच्या केंद्र व राज्य 
हिछ्याकरीता अनुक्रमे रू.१३.०५ लाख व रू.८.७० लाख इतका तर ऊस पिकाच्या केंद्र व राज्य हिळ्यांकरीता 
अनुक्रमे रू.४.८२लाख व रू.३.२१ लाख निधी संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये कृषि विभागास वितरीत 
करण्यात आला आहे. 
२. उपरोक्त योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ मधील अखर्चित निधी केंद्र शासनाने पुनरूज्जीवित केला आहे. या 
अनुषंगाने कृषि व पदुम विभागाच्या वाचा क्र. ४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन कापूस व ऊस पिकाकरीता केंद्र 
हिऱशऱ्याकरीता व समरूप राज्य हिळ्यांकरीता खाळील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे सन २०१८-१९ या वर्षातील 
अखर्चित एकूण रू.४१.७८ लाख ( अक्षरी रुपये एक्केचाळीस लाख अठवठ्यात्तर हजार फक्त ) इतका निधी सन 
२०१९-२० करीता अर्थसंकल्पित तरतूदीतून प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून सचिव (कृषी), कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास व खर्च करण्यास मंजूरी 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नांव व लेखाशिर्ष सन २०१९-२० । दि.१७.१०.२०१९ या शासन निर्णयाद्वारे 
करीता च्या शा.नि.द्वारे वितरीत करण्यात येत 
अर्थसंकल्पित वितरीत निधी । असलेला सन २०१८-१९ या 
निधी वर्षातील अखर्चित निधी 
कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा २०.८३ १३.०५ ६.११ 


अभियान- व्यापारी पिके - कापूस 
(२४०१ ५५७५) केंद्र हिस्सा) 
कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा १३.८८ ८.७० बिग 
अभियान-व्यापारी पिके- कापूस 
(२४०१ ॥५८४) (राज्य हिस्सा) 
कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा २६.०६ ४.८२ १८.९६ 
अभियान- व्यापारी पिके - ऊस 
(२४०१ A483 ) (केंद्र हिस्सा) 
कृषि उन्नती योजना -राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा १७.३७ ३.२१ १२.६४ 
अभियान-व्यापारी पिके- ऊस 
(२४०१ A ६०१) (राज्य हिस्सा) 
एकूण २९.७८ ४१.७८ 


३. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. प्रकरणी विभागप्रमुख / 
नियंत्रण अधिकारी यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखडयानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, 
संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक; संबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास व 
कृषि व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्‍त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात तसेच आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविळा जाईल याची 
दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर 
संनियंत्रण ठेवता येईल. 

५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद wat आदिवासी लाभार्थ्यांकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद त्या 
क्षेत्रातील आदिवासी लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 

६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ व २ अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात तसेच 
वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३१/ व्यय-१, दि.९.०९.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९११०७१५५४२५६७२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran Kisanrao Pawar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ki fa Nn Ki S a al fa O ou=Tribal Development Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 1 9f123ba59448c0926a912962 


p a Wa 4 05b9a87463f83 1a2beea0be5cb381a34e8, 


cn=Kiran Kisanrao Pawar 
Date: 2019.11.08 16:38:38 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त ( कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
५. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९/व्यय १/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 
६. कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


